उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे 
यांच्या अधिपत्याखालील सातारा जिल्ह्यातील 
ग्रामीण रुग्णालयांमधीलळ दंतचिकित्सा 
विभागातील ३० अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः अपदे - २०२४/प्र.क्र.१२९/ आरोग्य-३अ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २८ मार्च,२०२४ 


वाचा- 
१) शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक: अपदे-२०२३/प्र.क्र.२७२/आरोग्य-३अ, 
दि.१७.१०.२०२३. 
२) शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२१.०२.२०२४ 
३) उपसंचालक, (मौखिक आरोग्य) आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र-जा.क्र.आसेआ/रामौआ /पुणे 
मंडळ सातारा जि.दं.चि.विभाग अपदे/५७५-५७६/२०२४, दिनांक १३.०३.२०२४. 


शासन निर्णय- 
उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक १) येथील दिनांक १७.१०.२०२३ रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये, उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील "परिशिष्ट-अ" मध्ये 


नमूद केलेल्या सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालय दंत चिकित्सा विभागातील ३० अस्थायी पदांना 


दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. सदर मुदतवाढ 


संपुष्टात आल्याने आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने उपरोक्त अ.क्र. ३ येथील पत्रान्वये सदर पदांना 


मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या सातारा 


जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालयामधील दंत चिकित्सा विभागातर्गत ३० अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ 


ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२४/प्र.क्र.१२९/आरोग्य-३अ 


२. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खालील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 
२०२३-२०२४ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


लेखाशिर्ष 


7 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य , ०१०- किमान गरजा कार्यक्रम पंचवार्षिक योजना, ०१० एक प्राथमिक आरोग्य 


केंद्राचा ग्रामीण रुग्णालय इतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०३७१)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०३-ग्रामीण 
आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-१ इतर रुग्णालये व 


दवाखाने, (०१)(०१) कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५)” 


मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालळन व प्रशासन, (०१)(०८)-प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 


रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-नागरी 
आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-२- मुफसल क्षेत्रातील 
शासकीय रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये 


(२२१० ०१४६) 


मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६ - 


सार्वजनिक आरोग्य , ००१ - संचालन व प्रशासन,(०१) (०९)-महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास 


प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये श्रेणीवर्धन (२२१० ४६२४) 


३. 


हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्रमांक,पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक 


२१.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठपपैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२४/प्र.क्र.१२९/आरोग्य-३अ 


४. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि दि.२१.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये दरम्यानच्या काळात 


सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत सर्व प्रशासकिय विभागांनी 


दक्षता घेण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देशित केले आहे. त्याअनुषंगाने सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय 


सचित समितीची मान्यता घेण्याकरीता आयुक्‍तालय कार्यालयाकडून उचित कार्यवाही करावी व 


त्याबाबातचा प्रस्ताव शासनास पाठवावा. 


५. अपर मुख्य सचिव (ले. व को.) यांच्या दिनांक २८ मार्च, 2023 रोजीच्या पत्रामधील सूचनेनुसार 


संबधित कार्यालयाने वित्त विभागाच्या दिनांक २९ जून, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विभागाच्या 


अधिपत्याखालील क्षेत्रीय विभागीय प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांना त्यांच्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 


पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधाचे प्रस्ताव विहीत कालावधीत /त्वरीत वित्त विभागास सादर करण्याची 


दक्षता घेण्यात यावी. तसेच यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याकरीता 


मुदतवाढ दिली जाणार नाही या अटीच्या अधीन राहून परिशिष्ट-अ येथील Tea नमूद केलेल्या 


अस्थायी पदांना दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२८१३२२४६२७१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARVIND BHIMRAO MORE 
A RV | N D DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=203af2dfba7db2a4824298a34f2c92 
B H | M R A O 94f93396f53d7f87cd4d69fecf5cf7005f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=9246B8CCD2E2CB10707678D 


MORE sc cA RENCE 
(अ. मि. मोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 


पृष्ठ५पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२४/प्र.क्र.१२९/आरोग्य-३अ 


२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (असंसर्गजन्यरोग) मुंबई. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सातारा 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा 

८. वैद्यकीय अधिक्षक,(उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांचेमार्फत). 

९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
११.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठपपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२४/प्र.क्र.१२९/आरोग्य-३अ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२४/प्र.क्र.१२९/आरोग्य-३अ, 
दिनांक - २८ मार्च, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र) 


रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


जप का तत काका का कडाळे 
[1111111011 ल्लस्ख्कक 5 


पृष्ठपैकी५ 


